त्रि-सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरणाकरीता सुधारित आस्थापना 
मंजूर करणेबाबत ..... 

शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१५/प्र.क्र.१४२/कार्यासन-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २०.१२.२०२३ 


१) शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्रमांक वक्फ २०१५/प्र.क्र. १४२/कार्यासन-४, दिनांक 
३.०८.२०१६ 

२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद GET पत्र क्रमांक २०२२/ म.रा. वक्फ. न्या. 
/आस्था/०४, दिनांक १४.०७.२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक - 

संदर्भाधीन दिनांक ३.०८.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये त्रि-सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरणाकरीता सुधारित आस्थापना मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 
३ मधील तक्त्याच्या होवटी नमूद अट क्रमांक ४ वगळण्यात येत आहे. 

दिनांक ३.०८.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ५ येथे “ वर नमूद २० पदे ही शासन सेवेतील 
पदांप्रमाणेच असल्याने सदरची पदे शासन सेवेतील या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांनुसार भरण्यात यावी” या ऐवजी 
“ वर नमूद लघुलेखक (निम्नश्रेणी), वरिष्ठ लिपिक, लेखापाल (लिपिक), लिपिक टंकलेखक, बेलीफ, वाहनचालक 
व शिपाई ही पदे शासन सेवेतील या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांनुसार भरण्यात यावी. सहायक अधिक्षक हे पद 
न्यायालयीन आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावे. प्रतिनियुक्तीने उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास दिवाणी 
मार्गदर्शक पुस्तिका (Civil Manual) मधील तरतुदीनुसार सदर पद वरीष्ठ लिपीक संवर्गातून पदोन्नतीने भरण्यात 
यावे.” असे वाचावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२०१३२०१६४९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JUNED BASHIR SAYYAD 


(जुनेद सय्यद) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/ नागपूर 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
६. निवड नस्ती/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


Cc AW A -5 


